RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd. No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ४४] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३- ९, २०१६ / कार्तिक १२-१८, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये २०.०० 


: 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६०. 

क्रमांक रासंस्मा २०११ / प्र.क्र . २२२ / सां.का .३. — ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची प्राथमिक अधिसूचना क्रमांक 
रासंस्मा २०११ / प्र.क्र . २२२ / सां.का. ३, दिनांक ७ सप्टेंबर २०११ अन्वये महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष 
अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. १२ ) या अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने यासोबत असलेल्या अनुसूचीत निर्दिष्ट प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे ज्याचा “ असे स्मारक ” असा निदेश करण्यात आला आहे) 
संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा इरादा असल्याची दोन महिन्यांची नोटीस अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून दिली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून घोषित करण्यासंबंधी शासनाकडे कोणत्याही हरकती आलेल्या नाहीत. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त प्राचीन व 
ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर करत आहे . 

अनुसूची 
स्थान : मशिदवाडी सर्व्हे नं . २२/१ व २६/५ , 

तालुका : माणगाव , 

जिल्हा : रायगड 


स्मारकाचे नाव 


: मानगड किल्ला 


मालकी 


: सर्वे नं . २२/१ भागीराम गणपत पाटेकर व इतर 


सर्वे नं . २६/५ द्रोपदी अर्जुन गायकवाड व इतर 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर ३- ९, २०१६/ कार्तिक १२-१८, शके १ ९ ३८ 

अनुसूची 


तपशील 


: रायगड किल्ल्याच्या सुरक्षिततेसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रायगड किल्ल्याच्या सभोवतालच्या प्रदेशात 

लष्करी चौक्या व छोटेखानी किल्ले बांधले . मानगड किल्ला हा त्यामधील एक किल्ला आहे. किल्ल्याला 
दुहेरी तटबंदी असून बाहेरच्या कोटाला ३ बुरूज आहेत. बाहेरच्या कोटात एका दगडात कोरलेली खोली व ७ 
पाण्याची टाकी आहेत तर आतील कोटात ५ वास्तूंचे अवशेष व ३ पाण्याची टाकी आहेत . शिवकाळात 
निव्वळ टेहाळणीसाठी बांधलेला व बऱ्यापैकी टिकून असलेला नमूना म्हणून या किल्ल्याला अत्यंत महत्त्व 
आहे . 


क्षेत्रफळ ६.६ ९ हेक्टर 


संरक्षित करावयाच्या 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ 


एकूण क्षेत्रफळ ६.६ ९ हेक्टर 


संरक्षित करावयाचे 
एकूण क्षेत्रफळ (स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या 
चतुः 

: सीमा . 


: पूर्व 

पश्चिम : 
दक्षिण 
उत्तर 


सर्व्हे नं . २६ ( पैकी ) ; 
सर्व्हे नं . २२ ( पैकी) ; 
सर्व्हे नं . १७ व २१ ; 
सव्र्हे नं . २२ ( पैकी) व २६ ( पैकी ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर ३- ९, २०१६ / कार्तिक १२-१८, शके १ ९ ३८ 


३ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya ,Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mumbai 400 032 , 

dated 16th September 2016 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No. RSS. 2011 /C.R . 222 /Cul.III. — Whereas by Government Notification Tourism and 
Cultural Affairs Department, No. RSS . 2011/C.R . 222/Cul.III, dated the 7th Spetember 2011 , the 
Government of Maharashtra had given two months notice of its intention to declare the ancient and 
historical monument specified in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said 
monument” ) be a protected monument, as required by sub -section (1) of section 4 of the Maharashtra 
Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 1961). 

And whereas, the Government has not received any objections to the making of such 
declaration . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby declares the said ancient and historical monu 
ment to be a protected monument. 

Schedule 
Locality : Mashidwadi, 

Taluka : Mangaon , 

District : Raigad 
Survey No. 22/1 and 26/5 , 


Name of the monument : Mangad Fort 
to be protected . 
Ownership 

: Survey No. 22/1 Bhagiram Ganpat Patekar and others. 

Survey No. 26/5 Draupadi Arjun Gayakwad and others . 
Particulars 

: Shivaji Maharaj built several small forts and military posts in the 

vicinity of Raigad to give additional security to his capital fort . 
Mangad is one of those small forts. The fort has two fortification 
walls dividing the forts in two parts ; i.e. inner fort and outer 
fort. The outer fortification wall has 3 bastions, one rock cut room 
and 7 water cisterns. The inner fort has 5 structural remains and 
3 water cisterns. This fort is one of the best survived specimen of 
a small fort built mainly for observation during the time of Shivaji 

Maharaj. 
Area of the monument Area 6.69 Hectors 
to be protected . 
Total Area to be protected : Area 6.69 Hectors 

(including the monuments ) 
Boundaries 

On the East : S. No. 26 ( p ) ; 
On the West : S. No. 22 ( p ) ; 
On the North : S. No. 22 (p ) and 26 (p ); 
On the South : S. No. 17 and 21 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary Government. 


भाग चार - ब -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर ३- ९, २०१६/ कार्तिक १२-१८, शके १ ९ ३८ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० . 

क्रमांक स्मारक -२०१४ / प्र.क्र . ९ ६/ सां.का.३. — ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात यापुढे 
ज्याचा " असे स्मारक असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुरावणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट -कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित असल्याचे 
जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्यांची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशाप्रकारची हरकत मा . प्रधान सचिव ( सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील. 

अनुसूची 
स्थान : साटवली ( भाग -१), भूमापन क्र ., गट नं . ७० ९ 

जिल्हा : रत्नागिरी 


तालुका : लांजा 


स्मारकाचे नाव 


: छोटा किल्ला/ गढी 


मालकी 


: सरकारी 


तपशील 


: ही गढी नेमकी कोणत्या वर्षी बांधली गेली आहे हे दाखवून देणारे पुरावे आज उपलब्ध नाहीत . तथापि , 

ऐतिहासिक कागदपत्रांचे या गढीचा पहिला उल्लेख इ.स. १७१३ साली मिळतो. याचाच अर्थ ही गढी इ. स. 
१७१३ पूर्वी कधीतरी ( बहुधा कान्होजी आंग्रे यांच्या कारकीर्दीत ) बांधली गेली असावी. मुचकुंडी नदीतून 
जलमार्गाने व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही गढी बांधण्यात आली. साटवली गावात जलमार्गाने व्यापार 
अगदी १८ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत चालू होता. गढीचे महाद्वार पडून गेले असले तरी तटबंदी शाबूत आहे. 
गढीच्या अंतर्भागात दोन जोती व एक विहीर आहे . अशाप्रकारच्या नदीतून होणाऱ्या व्यापारावर नियंत्रण 
ठेवणाऱ्या आणि टिकून राहिलेल्या अत्यंत थोडक्या किल्ल्यांपैकी एक छोटेखानी किल्ला म्हणून या किल्ल्याला 
खूप महत्त्व आहे . 


संरक्षित करावयाचे 


.. 


१.०५ हेक्टर 


एकूण क्षेत्रफळ. 


: पूर्व 


संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या 
चतुःसिमा . 


पश्चिम : 


भूमापन क्र . ७१० ; 
भूमापन क्र . ७५६, ७६१ , ७६३, ७६२ ; 
भूमापन क्र . ७६१ , ७५६, ७४६ व ७४७ ; 
भूमापन क्र . ७०८ , ७०६ व नदी . 


उत्तर 
दक्षिण 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर ३- ९, २०१६ / कार्तिक १२-१८, शके १ ९ ३८ 


G 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya ,Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mumbai 400 032 , 

dated the 1st October 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT , 1960 . 

No.Smarak 2014 / C.R.96 /Sanka. 3. — Whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said monument” ), should be a protected monument. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (i) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declares 
the ancient and historical monuments specified in the schedule appended here to ( hereinafter 
referred to as “ the said Monument”) be a protected monument ; 

Any person interested in the said monumentmay ,within two months of the date of publication 
of this notification in the OfficialGazette , object to the proposed declaration of the said monument 
to be a protected monument ; 

Any such objections which may be received by the Principal Secretary (Cultural Affairs ) to 
Government ofMaharashtra Tourism and Cultural Affairs Department Mantralaya , Madam Cama 
Marg , Hutatma Rajguru Chouk , Mumbai 400 032 , before the expiry of the aforsaid period will be 
considered by the Government. 

Schedule 
Locality : Satavali, Survey No. 709 Taluka : Lanja , 

District : Ratnagiri 


Small Fort (Gadhi) 


Name of the monument 
to be protected 
Ownership 
Particulars 


Government 


: Although the exact date of the construction of the said gadhi is not 

known , according to historical records it was certainly constructed 
before 1713 A.D. (during the reign of Kanhoji Angre ) This Gadhi 
was built to keep check on the trade by small vessels in the 
adjoining river Muchkundi. It seems that trade through 
Muchkundi river was going on till the mid of 18th Century . The 
only door of this Small Fort has fallen down but the fortification 
wall is very much extant. Inside the fort are two plinth remains 
and one well . This Fort is an excellent specimen of a Fort built to 
control the trade through river and collect taxes . 


1.05 Hector 


Total Area of the 
monuments to be 
protected . 
Boundaries 


East : Survey No. 710 ; 
West : Survey No s 756 , 761, 763, 762 ; 
North : Survey No s 761, 756 , 746 and 747 ; 
South : Survey No s 708 , 706 and the river . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर ३- ९, २०१६/ कार्तिक १२-१८, शके १ ९ ३८ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६०. 

क्रमांक रासंस्मा २०१५ / प्र.क्र . १४६ / सां.का.३. — ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभागाची प्राथमिक अधिसूचना क्रमांक रासंस्मा 
२०१५/ प्र.क्र . १४६ / सां.का. ३, दिनांक २२ मार्च २०१६ अन्वये महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , 
१ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . १२ ) या अधिनियमाच्या कलम ४, पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
यासोबत असलेल्या अनुसूचित निर्दिष्ट प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा इरादा असल्याची दोन महिन्यांची नोटीस 
अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून दिली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून घोषित करण्यासंबंधी शासनाकडे कोणत्याही हरकती आलेल्या नाहीत . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . १२) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त प्राचीन व 
ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर करत आहे. 

अनुसूची 
स्थान : मौजे घोडबंदर सर्व्हे नं . २४१/१ , 

तालुका : ठाणे, 

जिल्हा : ठाणे 


. 


: 


स्मारकाचे नाव 


: घोडबंदर किल्ला 


मालकी 


: महाराष्ट्र शासन 


तपशील 


: कोकणपट्टीवर आपली सत्ता राहावी यासाठी पोर्तुगीजांनी १६ व्या शतकात उत्तर कोकणात अनेक किल्ले बांधले . 

त्यापैकी एक किल्ला म्हणजे घोडबंदर किल्ला इ. स . १६७२ च्या उन्हाळ्यात शिवाजी महाराजांच्या फौजांनी 
घोडबंदर किल्ल्यावर हल्ला केला. त्यावेळी पोर्तुगीज शिंबंदीने हा हल्ला परतवून लावला. नंतर इ. स. १७३७ 
मध्ये चिमाजीअप्पाने हा किल्ला जिंकला त्यानंतर इ. स . १८१८ मध्ये हा किल्ला ब्रिटीशांच्या ताब्यात गेला. 
आज या किल्ल्यात इंग्रजी “ यू ” आकाराचा तलविन्यास असलेली इमारत , एक टेळेहणी बुरूज , एक हौद व 
तटबंदीचे अवशेष आहेत. इतके अवशेष टिकून असलेला आणि एकेकाळी व्यापारी आणि लष्करी कारणाकरिता 
वापरात असलेला किल्ला असे या किल्ल्याचे महत्त्व आहे . 


७ हेक्टर ६० आर ५ गुंठे 


संरक्षित करावयाच्या 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ. 


७ हेक्टर ६० आर ५ गुंठे 


संरक्षित करावयाच्या 

एकूण क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
नियंत्रित क्षेत्राच्या चतुःसिमा 


: पूर्व 

पश्चिम : 
दक्षिण 


एम . टी . डी . सी . बंगला व सर्व्हे नं . २०७ ; 
रस्ता ; 
घोडबंदर गावठाण ; 
वसईची खाडी . 


उत्तर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर ३- ९, २०१६ / कार्तिक १२-१८, शके १ ९ ३८ 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Mantralaya ,Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mumbai 400 032 , 

dated the 16th September 2016 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1960 . 

No.RSS.2015 /C.R . 146 / Cul.III. — Whereas by Government Notification Tourism and Cultural 
Affairs Department Notification No. RSS. 2015 / C.R.146 /Cul.III , dated the 22nd March 2016 , the 
Government of Maharashtra had given two months notice of it s intention to declare the ancient 
and historical monument specified in the Schedule hereto be a protected monument, as required 
by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Ancient Monuments and Archelogical Sites and 
Remains Act , 1960 (Mah . XII of 1961) ; 

And whereas , the Government has not recieved any objections to the making of such 
declaration ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby declares the said ancient and historical monument 
to be a protected monument. 

Schedule 
Locality : Mauje Ghodbandar , Taluka : Thane, 

District : Thane 
Survey No. 241/1 . 


Name of the monument : Ghodbandar Fort 
to be protected . 
Ownership 

: Government of Maharashtra . 
Particulars 

: Portuguese built many forts in Konkan region in order to establish 

their supremacy on the coast of Maharahstra . Ghodbandar Fort 
is one of them . In the summer of 1672 A. D. Shivaji Maharaj’s 
army attacked Ghodbandar Fort but the Portuguese troops 
retailed successfully and the Fort was saved . The Fort was 
conquered then by Chimaji Peshwa in the year 1737. In 1818 A. D. 
the Fort fell in the hands of British . Today a building having a 
plan like English alphabet U a watch tower a water tank and 
ramains of fortification wall are the survived architectural 
components of the Fort. This Fort is important as it was used for 
trade and defence purpose and is in a some what good State of 

preservation . 
Measurment of the 

7 Hector 60 Are 5 Gunthe . 
monuments to be protected . 
Total area to be protected : 7 Hector 60 Are 5 Gunthe . 

(including the monuments ) 
Boundaries 

On the East : M. T. D. C. Bunglow and Survey No. 207 ; 
On the West : Road ; 
On the North : Vasai Creek ; 
On the South : Ghodbandar Gavthan . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर ३- ९, २०१६/ कार्तिक १२-१८, शके १ ९ ३८ 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० . 

क्रमांक स्मारक २०१३ / प्र.क्र . १२५ / सां.का.३. -ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची प्राथमिक अधिसूचना क्रमांक स्मारक 
२०१३ / प्र.क्र . १२५ / सां.का.३, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ अन्वये महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. १२ ) या अधिनियमाच्या कलम ४ , पोट -कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
यासोबत असलेल्या अनुसूचीत निर्दिष्ट प्राचीन अधिनियम ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा इरादा असल्याची दोन 
महिन्यांची नोटीस दिली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून घोषित करण्यासंबंधी शासनास हरकती प्राप्त झाल्या होत्या व शासनाने त्याचा विचार केलेला 
आहे . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त प्राचीन व 
ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर करत आहे . 

अनुसूची 
स्थान : गोवा किल्ला, हर्णे, सर्व्हे नं . २१७, 

तालुका : दापोली, 

जिल्हा : रत्नागिरी 


स्मारकाचे नाव 


: गोवाकिल्ला 


मालकी 


तपशील 


: महाराष्ट्र शासन ( महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित ). 
: गोवा किल्ला नेमका कधी व कोणी बांधला याबाबतचे लेखी पुरावे नसले तरी तो शिवाजी महाराजांच्या 
काळातच सुवर्णदुर्गाच्या संरक्षणासाठी बांधण्यात आला असावा, असा इतिहासकारांचा होरा आहे. 

एकूण १२ 
बुरुज असलेल्या, उत्तराभिमूख व थेट समुद्रात उघडणारे महाद्वार असलेल्या या किल्ल्याचे बाहेरचा किल्ला व 
बाले किल्ला असे दोन भाग आहेत . बाले किल्ला मधोमध नसून दक्षिणेला आहे. किल्ल्यात एक बारव व ५ 
वास्तुंचे अवशेष आहेत. त्यातील दोन बंगल्यांचे अवशेष ब्रिटीशकालीन आहेत . बऱ्यापैकी टिकून असलेला 
जलदुर्ग म्हणून या किल्ल्याला विशेष महत्त्व आहे . 
१ हेक्टर ८८ आर 


संरक्षित करावयाच्या 
स्मारकाचे क्षेत्रफळ. 


संरक्षित करावयाच्या 

१ हेक्टर ८८ आर 
एकूण क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ). 
नियंत्रित क्षेत्राच्या चतु:सिमा 

: पूर्व गट क्र . १ ९ १ व गट क्र . २१८ ; 

पश्चिम : समुद्र ; 
दक्षिण : गट क्र . १ ९ ७ व गट क्र . १ ९ ५ ; 
उत्तर समुद्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर ३- ९, २०१६ / कार्तिक १२-१८, शके १ ९ ३८ 


S 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 26th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1960 . 

No. Smarak 2013 /C.R . 125 /Cul.III. — Whereas , by the Government Notification , Tourisum and 
Cultural Affairs Department No. Smarak 2013 /C.R.125 /Cul.III, dated the 30th September 2013 , 
the Government of Maharashtra had given two months notice of its intention to declare the 
ancient and historical monument specified in the Schedule appended hereto , to be a protected 
monument, as required by sub -section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Ancient Monuments 
and Archaelogical Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 1961) ; 

And whereas, the Government has recieved objections to the making of such 
declaration and has considered them . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby declares the said ancient and historical monument 
to be a protected monument. 


Schedule 


Locality : Gova Fort Harne, Survey No. 217 . 


Taluka : Dapoli, 


District : Ratnagiri 


Name of the monument 


: Gova Fort. 


: 


to be protected 


Ownership 


: Government of Maharashtra (Maharashtra Tourisum Development 

Corporation Limited , Mumbai). 


Particulars 


: Although the exact date of construction and the name of creator of 

the Gova Fort are not available in historical records, historians 
surmise that this Fort was built during the time of Shivaji Maharaj 
to protect Suvarnadurga Fort. The main door of the Fort faces 
north and opens in sea . Gova Fort has in all twelve bastions and 
the Fort is divided in two parts by the fortification wall. The 
Ballekilla is at the southern side and not in middle of the Fort. 
Inside the Fort these one step well and remains of five structureas 
out of which two are of houses built in British period . This Fort is 
one of the important sea Forts that are still in good condition . 


: 1 Hector 88 Ares 


Area of the monuments 

to be protected . 


1 Hector 88 Ares 


Total area to be protected : 
(including the monuments). 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, नोव्हेंबर ३- ९, २०१६/ कार्तिक १२-१८, शके १ ९ ३८ 


Schedule Contd . 


Boundaries 


On the East 


: Gat No. 191 and Gat No. 218 ; 


On the West 


: Sea ; 


On the North : Sea ; 


On the South : Gat No. 197 and Gat No. 195 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


